वाचा :- 


सन २०१२-१३ या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय ग्रामीण 
पेयजळ योजना अंतर्गत नैसर्गिक आपत्ती या 
घटकाखाली वितरीत केलेल्या निधीपैकी अखर्चित 
निधी केंद्र शासनास परत करण्याबाबत. (शुध्दीपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः टंचाई २०१२/प्र.क्र. ३१४ /पापु-१४ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, लोकमान्य टिळक मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१ 
तारीख: २४ मार्च, २०२१ 


१) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांक : टंचाई २०१२/प्र.क्र.३१४/पापु-१४, 
दि.२४.०२.२०२१ 

२) शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांक : टंचाई 
२०१२/प्र.क्र.३१४/पापु-१४, दि.०२.०३.२०२१ 


शुध्दीपत्रक:- 


संदर्भाधिन शासन निर्णय ०१ अन्वये केद्र शासनाने सन २०१२-१३ या आर्थिक वर्षासाठी नैसर्गिक 


आपत्तीसाठी वितरीत केलेल्या निधीपैकी राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीत जमा Hor अखर्चित रक्‍कम रु. 
२४,४५,०५८/- केंद्र शासनास परत करण्यासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. 


शासन निर्णयातील “नियंत्रण अधिकारी म्हणून उप सचिव ( श्री. रा.म. गेंगजे) ऐवजी नियंत्रण अधिकारी 


म्हणून सह सचिव (श्री. म.बा. हजारी)” असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०३२४१२१२५०३३२८ असा आहे. सदर शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Mahendra® 
Babusing 
Hajari क 

(म.बा.हजारी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई २०१२/प्र.क्र.३१४/पापु-१४ 


३. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

५. मा. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव 

६. मा. राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव 
अभियान संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता FRM, बेलापूर, नवी मुंबई 
सह सचिव (पापु-१४/ पापु-०४), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहायक 
अवर सचिव (रोखझाखा), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. अवर सचिव (पापु-१०), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११. पापु-१४ संग्रहासाठी. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


